गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह 
अनुदान योजनेअंतर्गत रु.१२.०० कोटी इतका 
निधी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: गोमुंअ-२०२३/प्र.क्र.६६/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० जुन, २०२३ 


संदर्भ:- 


१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. होअवि-२०२०/प्र.क्र.३३०/११-अ, दि.१९.०४.२०२३. 
२) मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.गोमुंशोअवि २०२२-२३/का.सां-९/ 
प्र.क्र.9७(आ/सानुग्रह निधी/१७५०५/२०२२, दि.२५.०५.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये सुधारणा करुन सन २०२३-२४ पासुन 
“गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” राबविण्याबाबत संदर्भ क्र. (9) 
येथील दि.१९.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भ 
क्र. (२ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास अनुसरुन “गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह 
अनुदान योजना” या योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील तरतुदीतून प्रथम तिमाहीसाठी 
(एप्रिल ते जून) रक्‍कम रु.१२.०० कोटी इतके अनुदान मंजूर करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” या योजनेअंतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील तरतुदीतून रु.१२.०० कोटी इतके अनुदान आयुक्‍त (कृषी) यांना 
वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा - 

मागणी क्र. डी- ३ 

२४०१ पीक संवर्धन 


(00) (०६) गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना (कार्यक्रम) 
(२४०१ ४४२७ राज्य योजना - ३३ अर्थसहाय्य. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी संदर्भ क्र. (१) च्या शासन निर्णयात 
नमूद तरतूदीनुसार खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 


8. उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र आयुक्‍त (कृषि) शासनास सादर करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोमुंअ-२०२३/प्र.क्र.६६/११-ओ 
सहाय्यक संचालक, लेखा-१, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच जिल्हास्तरावर 
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी, संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 
६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२३०६२०१५२२२१४२०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARITA RISHI 
BANDEKAR DESHMUKH : 


Digitally signed by SARITA RISHI BANDEKAR DESHMUKH. 
NMENT OF MAHARASHTRA, GRICULTURE AND. 


3e9ce591f826d8193 


DBSBF8829C6 
ITA RISHI BANDEKAR DESHMUKH 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव /विशेष कार्य अधिकारी 

५. सर्व मा.विधानसभा सदस्य 

६. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्रालय,मुंबई३२ 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

९. सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 

१०.आयुकक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.सर्व जिल्हाधिकारी 

१२.उप/ सह सचिव, (११-अ व 2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१३.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१५.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१६.सर्व जिल्हा परिषदांचे, जिल्हा कृषि विकास अधिकारी 

१७.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 

१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( लेखावअनुज्ञेयता ), मुंबई 

१९.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा), नागपूर 

२०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता),नागपूर 

२१.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोमुंअ-२०२३/प्र.क्र.६६/११-अओ 
२३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
२४.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२५.सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२६.सर्व तहसिलदार 
२७.सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 
२८. सर्व तालुका कृषि अधिकारी 
२९.निवडनस्ती, कार्यासन 99-31. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


